परिवहन उप आयुक्त (उ.श्रे) संवर्गाची दि.०१.०१.२०१४, 
दि.०१.०१.२०१५, दि. ०१.०१.२०१६, दि. ०१.०१.२०१७ व 
दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १३ नोव्हेंबर २०१८ 


वाचा:- शासन निर्णय क्र. एमव्हिडी-०८१३/प्र.क्र.२८३/परि-४, दि. १३.०९.२०१८ 


शासन परिपत्रक: 
मोटार वाहन विभागातील परिवहन उप आयुक्त (4), गट-अ 

(वेतनश्रेणी- रु. १५६००-३९१०० ग्रेड पे ६९००) या पदावरील अधिका-यांची दि. ०१.०१.२०१३ 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची शासनाच्या संदर्भाधिन दि. १३.०९.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रसिद्ध करण्यात आली होती. आता परिवहन उप आयुक्त (उ.श्रे) या संवर्गातील अधिका-यांची 
दि. ०१.०१.२०१४, दि. ०१.०१.२०१५, दि. ०१.०१.२०१६, दि. ०१.०१.२०१७ व दि. ०१.०१.२०१८ 
रोजीची वर्षनिहाय तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठ "अ" नुसार प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूची ही पदोन्नती दिलेल्या दिनांकाच्या आधारे करण्यात आली आहे. 

२. प्रस्तुत ज्येष्ठतासुची ही तात्पुरत्या स्वरुपातील आहे. 

३. परिवहन आयुक्त यांना विनंती आहे की, सदर परिपत्रकासोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट 
असलेल्या व कार्यरत असलेल्या सर्व संबंधित अधिका-यांच्या निदर्शनास आणावी. 

४. सदर ज्येष्ठता सूचीबाबत काही आक्षेप असल्यास त्याबाबत पंधरा दिवसाच्या आत परिवहन 
आयुक्‍त तसेच शासनाकडे आपले निवेदन सादर करावे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर विचार 
करण्यात येणार नाही. 

५. ज्येष्ठतासूचीतील कार्यरत अधिका-यांनी ज्येष्ठतासूचीची प्रत शासनाच्या संकेतस्थळावरुन 
प्राप्त करुन घ्यावी. 
कि सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१११३१२४३४४९९२९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digital signed by Kadam Datetray 
Kadam Dattatray ५, batatray Hanmant,¢ 


IN, S = Maharashtra, O = Government Of 


H a al m ant Maharashtra, OU = Home Department 


Date: 2018.11.13 12:51:02 +05'30" 


(4.8. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति-संबंधित अधिकारी (परिवहन आयुक्त यांचेमार्फत) 
प्रत - १. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. निवडनस्ती- परिवहन-४ 


परिशिष्ट - अ 


मोटार वाहन विभागातील परिवहन उप आयुक्त (उ. श्रे.) वर्ग-१ संवर्गातील अधिका-यांची दि. ०१.०१.२०१४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


अ. । प्रादेशिक परिवहन | wat | जन्मदिनांक | परिवहन उप नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता  सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्र. | अधिका-यांचे नाव आयुक्त (उ. श्रे) । (सरळसेवेने/मर्यादित विभागीय | दिनांक/ दिनांक 
या पदावर | परीक्षेद्वारे नियुक्‍ती उमेदवारांचा | ज्येष्ठता 
पदोन्नती दिनांक | गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्ष मानीव 
परीक्षा उत्तीर्ण | परीक्षा सुट | दिनांक 
दिनांक दिनांक 
i श्री. प्रसाद महाजन । खुला | 02.92.9880 | १७.०१.२००९ ।लागुनाही लागु नाही शि 39.92.2092 | FA. 92.92.2093 
रोजीच्या आदेशान्वये सह 
परिवहन आयुक्‍त पदावर 
पदोन्नती. 
२. श्री. अ. ना. भालचंद्र | खुला | २४.०६.१९६२ ।०१.०८.२०१३ ।लागुनाही लागु नाही २ ३१.०६.२०२० 
3. श्री.के. टी. गोळानी | खुला | १४.०१.१९५७ | ०१.०८.२०१३ ।लागुनाही लागु नाही ३ ३१.०१.२०१५ । शासन निर्णय दि. 
१४.०८.२००२ मधील 
तरतुदीनुसार प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी 
(वरिष्ठ श्रेणी) पदावर 
पदोन्नती. 
नियत वयोमानानुसार 
सेवानिवृत्त 
४. श्री. अमरेंद्र पाठक | Bat ।०३.०७.१९६२ | ०६.०१.२०१४ ।लागुनाही लागु नाही ४ १७.०९.२०१६ | स्वेच्छा सेवानिवृत्त 


परिशिष्ट - अ 
मोटार वाहन विभागातील परिवहन उप आयुक्त (उ. श्रे.) वर्ग-१ संवर्गातील अधिका-यांची दि. ०१.०१.२०१५ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


प्रादेशिक परिवहन | प्रवर्ग | जन्मदिनांक | परिवहन उप नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा शेरा 
अधिका-यांचे नाव आयुक्त (उ. श्रे) । (सरळसेवेने/मर्यादित विभागीय दिनांक/ दिनांक 
या पदावर परीक्षेद्वारे नियुक्ती उमेदवारांचा । ज्येष्ठता 
पदोन्नती दिनांक | गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्ष मानीव 
परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सुट दिनांक 
दिनांक दिनांक 
श्री. अ. ना. भालचंद्र | खुला | २४.०६.१९६२ ।०१.०८.२०१३ | लागुनाही लागुनाही | १ | ३१.०६.२०२० | - | 
श्री. के. ch Mert खुला ।१४.०१.१९५७ ।०१.०८.२०१३ | लागु नाही लागु नाही २ ३१.०१.२०१५ | झासन निर्णय दि. 
१४.०८.२००२ 
मधील 
तरतुदीनुसार 
प्रादेशिक 
परिवहन 
अधिकारी (वरिष्ठ 
श्रेणी) पदावर 
पदोन्नती. 
नियत 
वयोमानानुसार 
सेवानिवृत्त 
श्री. अमरेंद्र पाठक | GST ।०३.०७.१९६२ | ०६.०१.२०१४ | लागु नाही लागु नाही ३ १७.०९.२०१६ । स्वेच्छा 
सेवानिवृत्त 


परिशिष्ट - अ 
मोटार वाहन विभागातील परिवहन उप आयुक्त (उ. श्रे.) वर्ग-१ संवर्गातील अधिका-यांची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


प्रादेशिक परिवहन | प्रवर्ग | जन्मदिनांक | परिवहन उप नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा शेरा 
अधिका-यांचे नाव आयुक्त (उ. श्रे) । (सरळसेवेने/मर्यादित विभागीय दिनांक/ दिनांक 
या पदावर परीक्षेद्वारे नियुक्ती उमेदवारांचा । ज्येष्ठता 
पदोन्नती दिनांक | गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्ष मानीव 
परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सुट दिनांक 
दिनांक दिनांक 
श्री. अ. ना. भालचंद्र | खुला | २४.०६.१९६२ ।०१.०८.२०१३ | लागुनाही लागुनाही | १ | ३१.०६.२०२० | - | 
श्री. के. ch Mert खुला ।१४.०१.१९५७ ।०१.०८.२०१३ | लागु नाही लागु नाही २ ३१.०१.२०१५ | झासन निर्णय दि. 
१४.०८.२००२ 
मधील 
तरतुदीनुसार 
प्रादेशिक 
परिवहन 
अधिकारी (वरिष्ठ 
श्रेणी) पदावर 
पदोन्नती. 
नियत 
वयोमानानुसार 
सेवानिवृत्त 
श्री. अमरेंद्र पाठक =| BST ।०३.०७.१९६२ | ०६.०१.२०१४ | लागु नाही लागु नाही ३ १७.०९.२०१६ । स्वेच्छा 
सेवानिवृत्त 


परिशिष्ट - अ 
मोटार वाहन विभागातील परिवहन उप आयुक्त (उ. श्रे.) वर्ग-१ संवर्गातील अधिका-यांची दि. 09.09.2099 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


प्रादेशिक परिवहन | प्रवर्ग | जन्मदिनांक | परिवहन उप नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा शेरा 
अधिका-यांचे नाव आयुक्त (उ. श्रे) । (सरळसेवेने/मर्यादित विभागीय दिनांक/ दिनांक 
या पदावर परीक्षेद्वारे नियुक्ती उमेदवारांचा । ज्येष्ठता 
पदोन्नती दिनांक | गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्ष मानीव 
परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सुट दिनांक 
दिनांक दिनांक 
श्री. अ. ना. भालचंद्र | खुला | २४.०६.१९६२ ।०१.०८.२०१३ ।लागुनाही लागुनाही | १ | ३१.०६.२०२० | - | 
श्री. अमरेंद्र पाठक | GST ।०३.०७.१९६२ | ०६.०१.२०१४ । लागुनाही लागु नाही २ १७.०९.२०१६ । स्वेच्छा 
सेवानिवृत्त 


परिशिष्ट - अ 
मोटार वाहन विभागातील परिवहन उप आयुक्त (उ. श्रे.) वर्ग-१ संवर्गातील अधिका-यांची दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


अधिका-यांचे नाव | प्रवर्ग | जन्मदिनांक | परिवहन उप नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा शेरा 
आयुक्त (उ. श्रे) । (सरळसेवेने/मर्यादित विभागीय दिनांक/ दिनांक 
या पदावर परीक्षेद्वारे नियुक्ती उमेदवारांचा । ज्येष्ठता 
पदोन्नती दिनांक | गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्ष मानीव 
परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सुट दिनांक 
दिनांक दिनांक 
श्री. अ. ना. भालचंद्र | खुला । २४.०६.१९६२ ।०१.०८.२०१३ ।लागुनाही लागुनाही | १ | ३१.०६.२०२० | - | 
श्री. राजेद्र हरी अ.जा. ।०३.०७.१९६२ ।३१.०८.२०१७ ।लागुनाही लागु नाही २ ३१.०७.२०२० गि 
कदम 
श्री. गोविद रतन अ.ज. ।१३.०२.१९६१ ।३१.०८.२०१७ | लागुनाही लागु नाही 3 २८.०२.२०१९ शिका 
सैंदाने 


